योग नृसिंह मंदीर राहेर, ता. नायगांव, जि. 
नांदेड या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन व 
दुरूस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारके २०२४/प्र.क्र.६५/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : 09 ATA, २०२४ 


वाचा : संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.स्मारके २०२४/५८३, दि.१२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

योग नृसिंह मंदीर राहेर, ता.नायगांव, जि.नांदेड या राज्य संरक्षित मंदिराच्या लगत 
असलेल्या नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे झाळेली मंदिराची तसेच मंदिराभोवतालच्या 
सिमाभिंतीचे मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आहे. मंदिर प्रागणातील फरशी निखळलेल्या 
आहेत. मंदिराच्या बाह्य भागातील भिंतींना जागोजागी तडे गेले आहे. मंदिराची सिमा्भित मोठया 
प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाली आहे. या मंदिराचे संवर्धन करणे आवश्‍यक असल्याने या मंदिराचे जतन 
व दुरुस्ती कामाचे रु.१४,०८,४५,२९७/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत उपनिर्दिष्ट पत्रान्वये संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय विनंती केली 
आहे. त्यानुसार या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन व दुरूस्ती कामाच्या रु.१४,०८,४५,२९७/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


०१. या झासन निर्णयान्वये योग नृसिंह मंदीर राहेर, ता.नायगांव, जि.नांदेड या राज्य संरक्षित 

स्मारकाच्या जतन व दुरूस्ती कामाच्या रू.१४,०८,४५,२९७/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी आठ 
लाख पंचेचाळीस हजार Gaal UIA मात्र) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. प्रशासकीय मान्यतेनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन याप्रकरणी न्युनत्तम निविदेचा 
प्रस्ताव तसेच खर्चास वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केल्यानंतर प्रस्तावित खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्यात येईल. 


०३. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
२२०५ कला व संस्कृती (००) १०३, पुरातत्वझासत्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२४/प्र.क्र.६५/सां.का.३ 


सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाचे किल्ले व धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम) 
२२०५ १३०२ २७ लहान बांधकामे या लेखाशिर्षात त्या त्या वर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०४. हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच 
मधील अनुक्रमांक मधील परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥१॥0/99॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०११४४९२५५३२३ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 
25.4.20=281d8ee0076aee3a052a49090393deadef97e2a18662 
0ec03666d244838270, postalCode=400032, 


MARUTI RAUT/ कणाचा 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा.मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (सां.का.३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड. 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाळलेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


